कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करीता ₹ ७०३७.९३३३३ 
लाख निधी वितरीत करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून, २०१८ 


वाचा:- 
१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र असुअ१०१८-/प्र.क्र./६९४ञे, दि.०४/०६/२०१८. 
२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र.कृआ/वि.प्र.१/राअसुअ/निवि१८१९/२३५/१८, 
दि.१४.०६.२०१८. 
शुध्दिपत्रक:- 
कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरीता सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा सन २०१८-१९ करीता ₹ ७०३७.९३३३३ लाख निधी वितरीत करण्यास वरील-१ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद-३ ऐवजी खालील 
परिच्छेद-३ वाचावा:- 
“3. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व 
राज्य हिस्याच्या ₹७०३७.९३३३३ लाख रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप 
करण्याकरीता संचाळक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी 
अभियानांतर्गत जिल्हा निहाय वाटप करावयाचा निधी BDS प्रणालीद्वारे विभागीय कृषी सह 
संचालकांमार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करावा व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी प्राप्त निधी 
आहरित करुन PEMS खातेवर जमा करावा व संपुर्ण अदायगी PFMS वरच करावी.” 


१. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६२७१६३२२८२२०१ असा आहे. हे 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 
ture And 
॥ 


; 
Shrikant A0F De 
b93b4e4f2fcd87e1 2fe19b8965025d482b1 beeOfffe 
162085c34db6bfd: 


C h a n d fa ka n t A n d g e , Mee es wee el sas d235c048f20d7ce74cffd3a95f 


Di 2018.06.27 16:40:33 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति - 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः असुअ-१०१८/प्र.क्र.६९/४ओ 


२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

3. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


